मौजे इरशाळवाडी, ता. खालापूर येथे अतिवृष्टीमुळे 
भूस्खलन होवून झालेल्या दुर्घटनेत बचावलेल्या लोकांसाठी 
तात्पुरते निवारा केंद्र तयार करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता व निधी उपलब्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग (मदत व पुनर्वसन) 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : दग्रपु ३१२३/७२/प्र.क्र.४८/र-५, 
मादाम कामा रोड, हुमात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: ९ ऑगष्ट, २०२४. 


संदर्भ : महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. दग्रपु ३१२३/७२/प्र.क्र.४८/र-५, दिनांक १०/०७/२०२४. 


सदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मौजे इरशाळवाडी, ता. खालापूर येथे अतिवृष्टीमुळे भूस्खलन 

होवून झालेल्या दुर्घटनेत बचावलेल्या लोकांसाठी तात्पुरते निवारा केंद्र तयार करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता व निधी उपलब्ध करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 

सदर शासन निर्णयातील तक्त्यात क्रमांक ३ येथील कामाच्या रकमेत रुपये ४३.१० लक्ष ऐवजी रुपये 
४३.१६ लक्ष असे वाचावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०९१७२७३५७११९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATYANARAYAN SHIVPRASAD BAJAJ 


IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=108561 7af37 1f507cb8ee4d914eb645d92480247b61 bd58b5c30 
74ba3a6a62d/7, (31000 
F7145AF5949FB706E2DCB06C2B209B58FFA369F6E085E0 


Pp 2, st=Mal 
SHIVPRASAD BAJAJ sits 
2041722C90F0528791, cn=SATYANARAYAN SHIVPRASAD BAJ, 


2024.08.09 17:42:50 +05'30' 


(सत्यनारायण बजाज) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 


१. प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन) यांचे स्वीय सहाय्यक 

२. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

३. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती निवारण प्राधिकरण रायगड. 

४. वित्तीय सछ़ागार तथा सहसचिव (मदत व पुनर्वसन) यांचे स्वीय सहाय्यक 

५. उप विभागीय अधिकारी, कर्जत/खालापूर, जिल्हा रायगड. 

६. कोषागार अधिकारी, रायगड 

७. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपुर (प्रत्येकी ३ प्रती) 

८. अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (ब-१/म-११/पीएसी/पीएसी-१ कार्यासने), महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवड नस्ती, र-५. 


